राज्य पोलीस सेवेतील परिविक्षाधीन पोलीस 
उप अधिक्षक पदावरील अधिकाऱ्यांना 
पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस 
आयुक्‍त बिनतारी dear (अभियांत्रिकी) 
पदावर नियुक्ती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२०४(२)/पोल-१(अ) 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक :- ३ ऑगस्ट, २०१५. 


वाचा :- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची चक्रीय पध्दतीने केळेळी शिफारस. 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) या संवर्गातील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शाविळेल्या ठिकाणी 


नियमित नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अधिकार्‍याचे नांव 


सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण 


नियमित नियुक्तीचे ठिकाण 


i 


श्री. गजानन सोमनाथ BOR 


पोलीस उपअधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, पुणे. 


पोलीस उपअधीक्षक, बिनतारी Wear 
अभियांत्रिकी), औरंगाबाद परिक्षेत्र, 


२ श्री. विवेक परशुराम पवार पोलीस उपअधीक्षक, नांदेड पोलीस उपअधीक्षक, बिनतारी Wear 
परिक्षेत्र, नांदेड अभियांत्रिकी), नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
३ श्री. जयंत राजाराम कोळवते पोलीस उपअधीक्षक, दहहातवाद पोलीस उपअधीक्षक, बिनतारी संदेश 
विरोधी पथक, मुंबई अभियांत्रिकी), कोकण परिक्षेत्र, नवी 
मुंबई. 
४ श्रीमती रश्‍मी युवराज सावंत पोलीस उपअधीक्षक, राज्य पोलीस उपअधीक्षक, बिनतारी Wear 


श्रीमती रश्‍मी आर. देशमुख) 


गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 


अभियांत्रिकी), संशोधन आणि विकास, 


पुणे. 


शासन SATS क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२०४(२/पोल-१(अ) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचाळक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची 


रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


३. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या अनुषंगाने आचार संहिता लागू करण्यात 


आली आहे. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी अथवा नविन नियुक्तीच्या ठिकाणी 


आचार संहिता लागू असल्यास, se अधिकाऱ्यांना आचार संहिता समाप्त झाल्यानंतर कार्यमुक्त 


करण्याबाबतची कार्यवाही महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी करावी. 


४. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन 


पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. उपरोक्त अधिकार्‍्यांपैकी विनंतीनुसार बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदग्रहण अवधी, 


प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


द. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०८०३१६२४२०५५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
C h a [ (1 S h | | a 1 ial by Charushila Chandrakant 
DI 


IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 


Chandrakant sta 


serialNumber=2b0496c0c213a3f50c6522cc39 
ae5de95e1150ac3287e89c21b1422e313820a 


Tambekar/ बरम यया य 
(चारूशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 
१) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SST क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२०४(२/पोल-१(अ) 


३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
& 
७ 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोळीस आयुक्‍त, औरंगाबाद / नाशिक / नवी मुंबई / पुणे. 

८) पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद / नाशिक / नवी मुंबई / पुणे. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / नाशिक / नवी मुंबई / पुणे. 
qo) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

99) निवडनस्ती / पोल-१(अ). 


YS Saree il Serle 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


